आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षात प्रति विधानसभा मतदारसंघासाठी 
अतिरिक्त रु. ५०.०० लक्ष निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का-१४८२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २२ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक - स्थाविका-०७१६/ प्र.क्र.९६/का-१४८२ 
दिनांक १२.७.२०१६ 

प्रस्तावना 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदार 
संघाकरिता रुपये २.०० कोटी निधी अनुज्ञेय आहे. ऑक्टोबर,२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या 
सार्वत्रिक निवडणूकांपूर्वी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
प्रति विधानसभा मतदार संघासाठी अनुज्ञेय असलेला रुपये २.०० कोटी एवढा निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर 
नवीन विधानसभा अस्तित्वात येऊन २८८ विधान सभा सदस्य निवडून आले आहेत. या सर्व विधानसभा 
सदस्याना सन २०१९-२० च्या उर्वरित कालावधी करिता त्यांच्या मतदारसंघामध्ये आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रती विधानसभा सदस्य रु.५०.०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 
सर्व २८८ विधानसभा सदस्यांना प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनिहाय अनुज्ञेय असलेला रुपये २.०० 
कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या निधी व्यतिरिक्त सर्व २८८ विधानसभा क्षेत्रामध्ये 
निवडुन आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांना मतदार संघनिहाय रुपये ५०.०० लक्ष एवढा अतिरिक्‍त निधी 
या प्रमाणे एकूण रुपये १४४.०० कोटी या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
याबाबतचे विवरणपत्र सोबत जोडण्यात आले आहे. 

३. यानिधीचे पुढील वितरण संदर्भाकिंत शासन निर्णय दिनांक १२.७.२०१६ च्या तरतूदीच्या अधिन 
राहून तात्काळ करावे. शासनाने या कार्यक्रमासाठी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांत बसणारी कामेच 
जिल्हाधिका-यांनी मंजूर करावीत. विविध स्तरावरील सार्वत्रिक निवडणूकांच्या आचारसंहितेचा 
कालावधी तसेच निवडणुक आयोगाने निर्गमित केलेल्या निधीचा विनियोग पूर्णपणे होईल याची 
जिल्हाधिका-यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या निधीच्या खर्च ताळमेळाची सर्व कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का-१४८२ 


४. 


& \ 


या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत खर्च करण्यात यावा. 


“मागणी क्रमांक ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 
१०२ सामुहिक विकास 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(9) बहुउद्देशीय कार्यक्रम 

(००)(०१) आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम 

(४५१५ ००१२) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ५३ मोठी बांधकामे” 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११/२०२०/व्यय-८ , 


दि.८.१.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे ज्ञापन उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००१२२१२१३०१८२१६ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


क Oo 


Go 
११ 
१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJESING DN: CN - VUESING FATTESING VASAVE, CIN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Ss 
FATTESING VASAV Eee: 2am 


(वि.फ.वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री नियोजन यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री नियोजन यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल SATIRE , महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता , महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व उपायुक्‍त नियोजन , विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (अर्थ-१६ /व्यय -८), 

नियोजन विभाग, का-१४२४, 

निवडनस्ती, का-१४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


a 
a 
a 
1 भक्रआक्लज्ववलक्र कसत 
का 


८ श्री.मंगल प्रभात लोढा 
९|श्री.अमिन पटेल 
क 


an 
Cs 
oo 
era es 


१५|श्री.सुनिल राजाराम राऊत ५००० ५००० 
श्री.सुनिल प्रभु 
१९ श्री.अतुल भातखळकर 
१ 
z 
राम कदम घाटकोपर (पश्चिम) 


| 
agar me 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


V | J E S | N G DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN. 
GO" 
FATTESING VASAVE दव काशा कि NT 


(वि.फ.वसावे) 
1 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


oo 
Ec 


३५|श्री.झिझान सिद्दीकी वाद्रे (पूर्व) ५००० 


ह्य 
a 
a 
ss 
a 
a 


४६|श्रीमती गीता जैन मिरा भाईंदर ५००० 


का 
का 
वि 


Sk जिम 
कका 
कका 
RETO 


igitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


ViJ ES | NG DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, 


O = GOVERNMENT OF 


FATTESING 0७५0000001 0 


(वि.फ.वसावे) 
2 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


Pp 
a 
1____! 
a 
a 
1 
Lo 
oa 
| 
७४|श्री.नितेशा नारायण राणे ५००० 
LS 
Rane 
व 

VIJESING TO eta = acne: 

FATTESING VASAVE ei ocr 


DEPARTMENT 
Date: 2020.01.22 13:02:09 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
3 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


a 

I 
a 
arenas a 
= 
शा 

wes 
a 
1 
__ 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


डा जणी ता ककी 
FATTESING ११४७७७७ 00030 “धन 
(वि.फ.वसावे) 


4 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 


अ.क्र ।वि.स.स. चे नाव 


११८|श्री.प्राजक्त तनपुरे 


अनुज्ञेय निधी | वितरित निधी 


त्त 


| hia प्र 


1 श्री.संग्राम अरूणकाका जगताप नगर BEX 


१२१|श्री.बबनराव पाचपुते 
१२२|श्री.रोहीत पवार 
वि.स.स एकूण(१२) 
श्री.सुनिल कांबळे 
१२४|श्री.अजितदादा पवार 
१२५ श्री.दिलीप वळसे पाटील 
१२६।श्री.दत्तात्रय वि. भरणे 
श्री.अतुल बेनके 
१२८|श्री.अशोक पवार 
श्री.राहुल सुभाषराव कुल 
श्री.सुनिल टिंगरे 
श्री.दिलीप मोहिते 
श्री.चेतन तुपे 
१३३|श्री.संग्राम अनंतराव थोपटे 
श्री.सुनिल शेळके 
१३५ श्री.संजय चंद्रकांत जगताप 
श्री.सिध्दार्थ शिरोळे 
श्री.भिमराव धो.तापकीर 
श्रीमती मुक्ता टिळक 
१३९|श्री.लक्ष्मण पां.जगताप 
१४०|श्री.अण्णा बनसोडे 
श्री.महेश किसन लांडगे 


५००० ५००० 


श्रीगोदा ५००० ५००० 


६०००० ६०००० 
a 


ia 
at 


श्रीमती माधुरी स. मिसाळ 
वि.स.स एकूण(२१) 


wa 
र 


सत | PARES AT 


१४५|श्री.मकरंद जाधव 


sea 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


V | J E S | N G DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, 


O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VASAVE प O07 PANNING 


Date: 2020.01.22 13:04:15 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
5 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


शा 
a 
कका 
a 
fT 
a 
1 
शाला 
_ 3 
a 
a 

RaW 
ss 
शाला 

सुभाषसु (दक्षिण) 


RRO 
a 
a 
od 
a 
a 


VIJESING FATTESING _ oN.cn=Vivesine rartesina VASAVE, C= IN, S 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


VASAVE MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2020.01.22 13:04:30 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
6 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


a 
a 
a 
a 
sewers [1 


१८३ |श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी ५००० ५००० 


Ss 
Lo 
७ गतत a किड 
a 
ae 
SS 
ASAT HR 
I 
१९०।श्री.बबनराव लोणीकर (यादव) ५००० 
aS 
cd 
is 
a 


sams 
eswo 
a 


Digitally signed by VIJESING FATTESING 


V lJ ES | N G DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, 0 
=I Mi O = GOVERNMENT OF 

FATTES | N G MAHARASHTRA, OU = PLANNIN! 
DEPARTMENT 

VASAV E Date: 2020.01.22 13:04:50 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
7 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


ळा >> 
EL 


२०७|श्री.संतोष बांगर कळमनुरी ५००० 


नने 
a 
नाक 
oo 
1 
ae 
ae 
a 
as 
हाडा हळ 
ia 
श्री. संभाजी दिलीपराव निलंगेकर पाटील 
ह्या 


Digitally signed by VJJESING FATTESING VASAVE 
VIJESING DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN, 
GOVERNMENT OF 


S = Maharashtra, O = 
FATTESING VASAVE ण त 
Date: 2020.01.22 13:05:12 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
8 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3 
श्व 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव i अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


Ss 
LS 

Rew ie 

२३४|श्री.रणधीर प्र. सावरकर ५००० 
Loo 
re 
a 
a 
a ae 
Lt 
[i 
a 
SS 
Ss 

Raa 

= 

a 
SS 
a Sk a ee 
ss 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


VESING oN aera on 
FATTESING ७१७१४८ याड लना 
(वि.फ.वसावे) 


9 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 


अ.क्र ।वि.स.स. चे नाव 


२५९|श्री.आशिष जयस्वाल 


Agee 


श्री.सुनिल छ.केदार 
२६२|श्री.अनिल देखमुख 
श्री.कृष्णा पं.खोपडे 
२६४|श्री.विकास ठाकरे 
श्री. मोहन मते 


अनुज्ञेय निधी | वितरित निधी 


na 


2G] SI. राऊत 
२६८ श्री.देवेद्र फडणवीस 
वि.स.स एकूण(१२) 
२६९ श्री. रणजित प्र.कांबळे 
२७०|डा.पंकज राजेश भोयर 
209 at. समीर कुणावार 
२७२ |श्री.दादाराव केचे 
वि.स.स एकूण(४) 
२७३|श्री.नानाभाऊ पटोले 
श्री.राजु कारेमारे 


वव 
a 
वर्धा २०००० २०००० 


Gach a 


वि.स.स एकूण(३) 
श्री.मनोहर चंद्रीकापूरे 
२७७|श्री.विनोद अग्रवाल 
श्री.सहसराम GRC 
a श्री.विजय भा.रहांगडाले 
वि.स.स एकूण(४) 
चंद्रपूर २८०|श्रीमती प्रतिभा धानोरकर 
श्री. सुभाष या. धोटे 
श्री.केशोर जोरगेवार 


क्र 


श्री. विजय वडेट्टीवार 


a 
a Ec 


ह. 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


V | J ES | N G DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN. 


O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VAGAVE Missi 0 आमला 


(वि.फ.वसावे) 
10 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


झासन ज्ञापन क्र.स्थाविका-१११९/प्र.क्र.१३९/का.१४८२, दिनांक २२.१.२०२० सोबतचे विवरणपत्र (रु.हजारात) 
अ.क्र |वि.स.स. चे नाव अनुज्ञेय निधी । वितरित निधी 


fn २ळुमजेक्सवनाका नडत 


RO iain 


Digitally signed by VIJESING FATTESING 
VASAVE 


VIJESING DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = 
FATTESING VASAVE 1. $= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DEPARTMENT 
Date: 2020.01.22 13:21:01 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


11 


